SS ALIVE व्ही.कातोरे,विशोष सरकारी अभियोक्ता 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 

पुणे जिल्ह्यातील येरवडा पोलीस ठाणे येथील 
गु.नो.क्र.४२९/२०१३ या गुन्ह्यामधून उद्धलेल्या 
मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, पुणे येथील एस. 
सी. सी. प्र.क्र. ४०५४८५/२०१४ या प्रकरणात कामकाज 
पाहण्यासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८१७/प्र.क्र.१९०/पोल-१० 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१८/यु.ओ.आर.८६/डी-१४, 
दिनांक १२/११/२०१८. 


शासन निर्णय:- 


येरवडा पोलीस ठाणे येथील गु.नों.क्र.४२९/२०१३ या गुन्ह्यामधून उद्भवलेल्या मा.मुख्य 


न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, पुणे येथील एस.सी.सी.प्र.क्र.४०५४८५/२०१४ या प्रकरणात 


न्यायालयीन कामकाज पाहण्याकरीता AS. ANAT व्ही.कातोरे यांची विधि व न्याय विभागाने 


वरील संदर्भाधीन दि.१२/११/२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 


नियुक्‍ती केली आहे. तसेच, अँड.श्री.राजेश व्ही.कातोरे, विशोष सरकारी अभियोक्ता यांना 


शासकीय दराने फी अदा करण्यास मान्यता दिळेली आहे. सबब,प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.राजेशा 


व्ही.कातोरे,विशोष सरकारी अभियोक्ता यांना शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांक मिटींग - 


२०११/(२४९)/ डी-१४, दि.१५/०२/२०१४ मधील STATEMENT "E" मध्ये नमूद केलेल्या 


शासकीय दराने फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 


दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 


अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.राजेश 


व्ही.कातोरे,विशेोष सरकारी अभियोक्ता यांना शासकीय फी व इतर अनुज्ञेय भत्ते याव्यतिरीक्त अन्य 


कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८१७/प्र.क्र.१९०/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा 


पोलीस (००) (०१), जिल्हा पोळीस दल (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा, या 


लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१९०२०२१६५७५५६४२९ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. h Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhal 
र hi hi 
Kishor ements 
st=Mal tra, 
Shyamrao १00 द eel 
IN 10९ 94524ab889e2fa9e6bfe5e1e584 
26881 bc36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, 
Bhalerao पाका hy ha 


Date: 2019.02.02 16:59:21 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई-४०० ००१. 
३. पोलीस अधीक्षक,अहमदनगर 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. विधि व न्याय विभाग (का-१४) मंत्रालय, मुंबई. 
. वित्त विभाग (व्यय- ७),मंत्रालय,मुंबई 
८. अँड.श्री.राजेश विजय कातोरे, फ्लॅट नं.३०३, आशियाना बिल्डींग, शिवाजी नगर कोर्ट जवळ 
गेट नं.४, शिवाजी नगर, पुणे-४११ ००५. 
९. निवडनस्ती (पोळ-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


